राज्यामध्ये युवा जागर- महाराष्ट्रावर बोलू काही- 
"युवा संसद" या कार्यक्रमाचे आयोजन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः -युकयो-२०१९/प्र.क्र.२११/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. युकयो-२०१९/प्र.क्र.२११/ 
क्रीयुसे-३, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१९ व समक्रमांकाचे शासन शुध्दीपत्रक, 
दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ 

शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन दिनांक २६.०८.२०१९ चे शुध्दीपत्रक रद्द करण्यात येत आहे. तसेच, उपरोक्त 
शासन निर्णय, दिनांक ०९.०८.२०१९ मधील परिच्छेद क्र. ४ पुढील प्रमाणे आहे :- “उपरोक्त 
प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आळेला निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्द करण्यात येत असून त्यांना सदर निधी कोषागारातून आहरीत व संबंधितांना 
(जिल्हा क्रीडा अधिकारी व लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा) वितरीत करण्याकरीता प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमासंबंधीत तक्रार निवारण समिती आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावर नियुक्‍त करण्यात यावी व समितीवरील 
अधिकाऱ्यांना तक्रार निवारणाबाबतचे अधिकार राहतील.” 

त्याऐवजी 
“उपरोक्त प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 

संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्द करण्यात येत असून त्यांना सदर निधी कोषागारातून 
आहरीत व संबंधितांना ( जिल्हा क्रीडा अधिकारी, लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा ) वितरीत 
करण्याकरीता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच, राज्यस्तरीय युवा संसद कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या 
रु.३१.१९ लक्ष ( रुपये एकतीस लक्ष एकोणीस हजार फक्त ) इतक्या खर्चाची रक्‍कम कोषागारातून 
काढण्याकरीता “उप संचालक] क्रीडा व उुवक सेव Fas (FHT, Fas” यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमासंबंधीत तक्रार निवारण समिती आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावर नियुक्‍त करण्यात यावी व 


समितीवरील अधिकाऱ्यांना तक्रार निवारणाबाबतचे अधिकार राहतील.” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः युकयो-२०१९/प्र.क्र.२११/क्रीयुसे-३, 


सदर INT शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/१/५/80७१9॥[॥9.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२७१७०७२३४३२१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Rajendra टा 


‘Maharashti 
£701 9ef 
Shankarrad Pawar éiserociscssiosrsenctojense shntoran rove 


ite: 2019.08.27 17:13:27 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
५. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
६. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, Fara, Aas 
७. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१०.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
११.सर्व पोळीस अधीक्षक 
१२.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३.संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४.संचालक, नेहरु युवा केंद्र, मुंबई, 
१५.सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१७.महाळेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१८.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१९. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
२०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी / अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
२१.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (क्रीयुसे-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


